चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत सिंधुदूर्ग 
जिल्हयातील लाभार्थ्याना दुग्ध उत्पादन 
व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, १० VAT + ०१ 
बोकड असा West गट वाटप करणे आणि 
जिल्हयातील महिला बचत गट सदस्यांसाठी 
कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.८८/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : १. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. डिएपी १०१५ / प्र.क्र.५१/ का.१४८१, दि.२१.०६.२०१६ 
२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. डिएपी १०१५ / प्र.क्र.५११/ का.१४८१, दि.०७.०७.२०१७ 
३. कृषि, Waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. राज्ययो- 
२०१२/प्र.क्र.१५९ /पदुम -४, दि. ३०.१०.२०१५ 
४. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. पविआ- 2099 / 
प्र.क्र.9४ / पदुम-३, दि. ०२.०७.२०११ 
५. कृषि, Bad, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. जिवायो-२०१०/ 
प्र.क्र.३१२/ पदुम-४, दि. १६.०९.२०१० 

६. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफवायपी / १८ (98) / तां-१/ 

सीआर-३१/ /२०१८, पसं-६, पुणे, दि. १२.०९.२०१८ (विविध ३ पत्र) 

७. नियोजन विभागाचे पत्र क्र.चांबांयो- २०१७ / प्र.क्र.१२५/ का.१४१८ दि.३०.११.२०१८ अन्वये, मा. 
राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०५.०९.२०१८ व दि.०९.१०.२०१८ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीचे निर्गमित इतिवृत्त. 

८. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन आदेश क्र. संकिर्ण- २०१८/ 

प्र.क्र.८८ /पदुम -४, दि. १३.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०९.१०.२०१८ रोजी पार पडलेल्या राज्य 
स्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन विभागामार्फत सिंधुदूर्ग जिल्हयातील 
लाभार्थ्याना दुग्ध उत्पादन व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, १० शेळया + ०१ बोकड असा शेळी गट वाटप करणे 
आणि जिल्हयातील महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्यास समितीने मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. 

संदर्भीय २ येथील दि.०७.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील पृ.क्र.३ वर अ.क्र. ३.२ -प्रशासकीय 
विभागाने करावयाची कार्यवाही या अंतर्गत (अ) येथे राज्यस्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या नवीन कामाना 
(नाविन्यपूर्ण कामांना) प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना तसेच तांत्रिक मान्यता देण्याचे 
अधिकार जिल्हास्तरावरील कार्यान्वयीन यंत्रणा प्रमुखांना योजनेच्या आदेशाव्दारे प्रदान करण्याची कार्यवाही 
संबंधित योजनेचा प्रशासकीय विभाग करेल असे नमुद करण्यात आलेले आहे. या आदेशात योजनेंतर्गत 
करावयाच्या कामांचा TUS, लाभार्थी असल्यास लाभार्थी निवडीचे निकष इ. आवश्‍यक बाबी असतील असे नमुद 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.८८/पदुम-४ 


असल्याने पशुसंवर्धन विभागामार्फत सिंधुदूर्ग जिल्हयात राबवावयाच्या दुग्ध उत्पादन व्यवसायासाठी प्रोत्साहित 
करणे, १० शेळया -- ०१ बोकड असा Bol गट वाटप करणे आणि जिल्हयातील महिला बचत गट सदस्यांसाठी 
कुक्कुट ग्राम योजना यांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने वाचा- ८ येथील दि. 
१३.१२.२०१८ रोजी निर्गमित केलेला शासन आदेशा अधिक्रमीत करुन, खालीलप्रमाणे शासन आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा:- 

चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन विभागामार्फत सिंधुदूर्ग जिल्हयातील लाभार्थ्याना दुग्ध 
उत्पादन व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, १० शोळया + ०१ बोकड असा शेळी गट वाटप करणे आणि जिल्हयातील 
महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने या तीनही योजनांना जिल्हाधिकारी, 
सिंधुदूर्ग यांनी प्रशासकीय मान्यता तसेच, जिल्हा Waa उपायुक्त, सिंधुदूर्ग यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान करावी. 


चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत पश्युसंवर्धन विभागामार्फत राबवावयाच्या योजनांचा तपशील :- 


१. दुग्ध उत्पादन व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे :- 
अ) मॉडेल -१ अंतर्गत ५०० लाभार्थ्याना वैयक्तिक स्वरुपात गोपालन करण्यासाठी अनुदान देणे. 
आ) मॉडेल - २ अंतर्गत २० गटांना सामुहिक तत्वावर गोपालन करण्यासाठी अनुदान देणे. 


युनिट । मॉडेल १ वैयक्तिक स्वरुपात ०२ देशी दुधाळ गायींचे संगोपन करणे 
कॉस्ट 
आणि बाब परिगणना सूत्र रक्‍कम (रु. 
एकुण शुध्द गीर / शुध्द साहीवाल जातीच्या २ गाई । २» रु. ६०,०००/- १,२०,०००/- 
आवश्यक || वाहतूक खर्च प्रति गाय रु.१६,०००/- । ३२,०००/- 
निधी विमा खर्च देशी गाईच्या किमतीच्या | ६,०००/- 
४ टक्के + १८ Cah 
जीएसटी 
०२ दुधाळ गाइ व वासरे यांचेसाठी २०० चौ. फूट |. ५०,०००/- च्या | ५०,०००/- 
बंधीस्त गोठा आणि ३०० चौ. फूट मुक्‍त संचार | मर्यादेत 
पध्दतीची जागा यानुसार एकूण ५०० चौ. फूट 
मुक्‍त संचार गोठा स्थानिक साहित्य उपलब्ध 
करुन बांधणे 
एकूण | २,०८,०००/- 
मॉडेल २ सामुहिक तत्वावर ५० देशी गाईचे संगोपन करणे 
बाब परिगणना सूत्र रक्‍कम (रु.) 
शुध्द गीर / शुध्द साहीवाल जातीच्या गाई ५०)» रु. ६०,०००/- | 30,00,000/- 
वाहतूक खर्च प्रति गाय ८,००,०००/- 
रु.१६,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.८८/पदुम-४ 


विमा खर्च किमतीच्या ४ टक्के + | १,४१,६००/- 
१८ टक्के जीएसटी 
५० दुधाळ गाई व ३० वासरे यांचेसाठी ६,५०० | ६,५०,०००/- च्या ।६,५०,०००/- 
चौ.फूट बंधीस्त गोटा आणि ८,००० चौ.फूट मुक्‍त | मर्यादेत 
संचार पध्दतीची जागा यानुसार एकूण १४,५०० 
चौ.फूट मुक्‍त संचार गोटा स्थानिक साहित्य 
उपलब्ध करुन बांधणे 


एकूण ४५,९१,६००/- 


लाभार्थीचे प्रशिक्षण : 

अ) ट्रेनर्स ट्रेनिंग ate दोन्ही प्रस्तावित मॉडेल्स मध्ये लाभार्थींना प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक 
आहे. हे प्रशिक्षण शक्यतो तालुका स्तरावर ३ दिवस मुदतीचे देण्यात यावे. लाभार्थींना प्रशिक्षण 
देण्यासाठी प्रशिक्षीत व्यक्‍ती / स्थानिक माहितगार व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देऊन त्यांचा रिसोर्स पर्सन 
म्हणून उपयोग करुन घ्यावा. 

एकूण १,००० लाभार्थीना प्रशिक्षण देण्यासाठी ५० स्थानिक व्यक्‍ती / गोपालन करीत बसलेल्या 
व्यक्‍तींना ट्रेनर्स ट्रेनिंग देण्यात यावे. बायफ या महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन उन्नत्ती अभियानामध्ये 
नोंदणीकृत सेवाभावी संस्थेव्दारे पुणे येथे असे १४ दिवस मुदतीचे ट्रेनर्स ट्रेनिंग आयोजित करुन 
प्रशिक्षण देण्यात यावे. या प्रशिक्षणाचा खर्च प्रति प्रशिक्षणार्थी रु.१०,०००/- अपेक्षित आहे. 

ब) प्रत्यक्ष लाभार्थीचे प्रशिक्षण :- प्रशिक्षित ट्रेनर्सव्दारे लाभार्थ्यांना तालुका स्तरावर ३ दिवस 
मुदतीचे (निवासी) आवश्‍यक गोपालन व्यवस्थापन आणि चारा उत्पादन विषयक प्रशिक्षण देण्यात 
यावे. याचा खर्च प्रति प्रशिक्षणार्थी रू.१,५५०/- नुसार (प्रति दिन रु. ५००/-%३ दिवस + गावापासून 
तालुक्‍्यापर्यंत जाण्या-येण्यासाठी बसचे भाडे रु. ५०/- 


उपरोक्त दोन्ही मॉडेल अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड संदर्भीय-३ येथील दि. 30.90.2094 च्या शासन 
निर्णयामध्ये नमुद केलेल्या लाभार्थी निवडीच्या निकषानुसार करण्यात यावी. या अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील 
निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित २५ टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज / लाभार्थी हिस्सा 
तर, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ९० टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित १० 
टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज / लाभार्थी हिस्सा राहील. उपरोक्‍त योजनेत गायींची खरेदी परराज्यातून करणे 
बंधनकारक आहे. 


२. Jo NSA + ०१ बोकड असा होळी गट वाटप करणे :- 


योजनेचे 


एकुण 


स्वरुप युनिट | अशा जातींपैकी कोणत्याही एका जातीच्या सुमारे एक वर्ष वयावरील १० शेळ्या आणि त्याच 
कॉस्ट आणि । जातीचा एक सर्वसाधारण प्रवर्गातील निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के शासनाचे 


लाभार्थींना कोकण कन्याल, उस्मानाबादी, मलबारी किंवा स्थानिक हवामानात तग धरणाऱ्या 


अनुदानावर तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ९० टक्के 
शासनाचे अनुदानावर पुरवठा करणे. या युनिटचा विमा उतरविण्यात यावा. लाभार्थींनी शोळी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.८८/पदुम-४ 


आवश्‍यक पालन व्यवसाय किमान 3 वर्षे करणे आवऱयक राहील. तसे बंधपत्र लाभार्थीला करुन द्यावे 
निधी लागेल. कळपातील नरांची दोन वर्षांनी आदलाबदल करुन घेणे आवश्‍यक Wels, जेणेकरुन 
इन-ब्रिडिंग चा धोका राहणार नाही. 


बाब परिगणना सुत्र रक्‍कम 
(रुपये) 
कोकण कन्याल, उस्मानाबादी, स्थानिक 
हवामानात तग धरणाऱ्या अशा जातींपैकी 
कोणत्याही एका जातीच्या १० BHAT + १ | Io > रु. ६,०००/- 
बोकड ०१ > रु. ७,०००/- ६७,०००/- 
गटाचा ३ वर्षासाठी विमा रु.६७,००० X ४ % =| ८,०००/- 
रु.२,६८० -- १८% जीएसटी 
>३ वर्षे यावर 
१५% डिस्काऊंट 
बांबूचा वाडा २४० चौ. फुट बांधकाम रु. ८० प्रती चौ. फुट १९,२००/- 
एकूण ९४,२००/- 
लाभार्थीचे प्रशिक्षण : 


ओ ट्रेनर्स ट्रेनिंग - उपरोक्त योजनेच्या BARAT अंमलबजावणीसाठी लाभार्थींना तालुका 
स्तरावर ३ दिवस मुदतीचे प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यासाठी 
प्रशिक्षित व्यक्ती / स्थानिक माहितगार व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देऊन त्यांचा रिसोर्स पर्सन 
म्हणून उपयोग करुन घेण्यात यावा. 

एकूण ४२५ लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यासाठी १० स्थानिक व्यक्‍ती / शेळी पालन करीत 
असलेल्या व्यक्‍तींना ट्रेनर्स ट्रेनिंग देण्यात यावे. बायफ या महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन Var 
अभियानामध्ये नोंदणीकृत सेवाभावी संस्थेव्दारे पुणे येथे असे १४ दिवस मुदतीचे ट्रेनर्स 
ट्रेनिंग आयोजित करुन प्रशिक्षण देण्यात यावे. या प्रशिक्षणाचा खर्च प्रति प्रशिक्षणार्थी 
रु.१०,०००/- अपेक्षित आहे. 
बो प्रत्यक्ष लाभार्थीचे प्रशिक्षण - 

प्रशिक्षित ट्रेनर्सव्दारे लाभार्थ्यांना तालुका स्तरावर ३ दिवस मुदतीचे निवासी होळी 
पालन व्यवस्थापन आणि चारा उत्पादन विषयक प्रशिक्षण देण्यात यावे. याचा खर्च प्रति 
प्रशिक्षणार्थी रु.१,५५०/- नुसार प्रतिदिन रु.५००/- x 3 दिवस + गावापासून तालुक्यापर्यंत 
जाण्या-येण्यासाठी बसचे भाडे रु.५०/- इतका देय आहे. 


या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड संदर्भीय-४ येथील दि. ०२.०७.२०११ च्या शासन निर्णयामध्ये नमुद 
केलेल्या लाभार्थी निवडीच्या निकषानुसार करण्यात यावी. या अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील निवडलेल्या 
लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित २५ टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज / लाभार्थी हिस्सा तर, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.८८/पदुम-४ 


अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ९० टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित १० टक्के 
वित्तीय संस्थेचे कर्ज / लाभार्थी हिस्सा राहील. 


३. महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना:- 


योजनेचे स्वरुप 
युनिट कॉस्ट आणि 
एकुण आवश्‍यक 
निधी 


लाभार्थीला रु. १०,०००/- अनुदान खालीलप्रमाणे देय राहील. 


एका महिला समुह गटातील १० लाभार्थी महिलांना प्रत्येकी १०० एक दिवसीय कुक्कुट पिले, 
पहिल्या ६ आठवड्यांसाठी खाद्य, खाद्य व पाण्याची भांडी, रात्रीचा निवारा व संरक्षित 
स्कव्हेंजिग निश्चितीसाठी जाळी, औषधे व लसमात्रा इ. पायाभुत बाबींसाठी प्रत्येक महिला 


बाब परिगणना सुत्र रक्‍कम (रुपये) 
१०० पिले (लाभार्थ्याच्या पसंतीनुसार व 
उपलब्धतेनुसार आर आय आर / ब्लॅक 
अँस्ट्रोलार्प / कावेरी / कॅरी झामा / कॅरी 
निर्भिक / कलिंगा ब्राऊन / इंड ब्रो | १०० X रु. २२/- २,२००/- 
ब्राऊन लेअर / गिरिराज ई. पैकी 
कोणत्याही एका जातीची) 
प्रती पक्षी ६ आठवडयांसाठी एकूण | २ किलो, १०० x B.23/- | ४,६००/- 
२ किलो खाद्य 
रात्रीचा निवारा आणि स्कव्हेजिंग जागा | स्थानिक साहित्य वापरुन | २,०००/- 
तयार करण्यासाठी जाळी रु. २,०००/- 
खाद्य व पाण्याची भांडी रु.१,१००/- च्या मर्यादेत | १,१००/- 
प्रत्येकी २ चिक फिडर व चिक ड्रिंकर 
प्रत्येकी १ अँडल्ट फिडर व अँडल्ट 
ड्रिकर 
औषधे आणि लसमात्रा रु.१००/-च्या मर्यादेत | १००/- 
एकूण | १०,०००/- 
१) या प्रमाणे एका १० महिलांच्या समुह गटाला रु. १.०० लक्ष अनुदान देय आहे. 
२) अशा ४० समुह गटांचा एक क्लस्टर (कुक्कुट ग्राम) तयार करुन कुक्कुट गामासाठी 
रु.४०.०० लक्ष अनुदान देय आहे. 
३) यानुसार टप्प्या टप्प्याने संपूर्ण सिंधुदूर्ग जिल्हयात योजना राबविण्यात यावी. pape 


ग्राम स्थापन करण्यासाठी प्रति कुक्कुट ग्राम रु. ४०.०० लक्ष अनुदान यानुसार 
तरतुदीच्या उपलब्धतेनुसार जिल्हयात कुक्कुट ग्राम स्थापन करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.८८/पदुम-४ 


8) 


स्थापन होणा-या कुक्कुट ग्रामांमधील सर्व महिला लाभार्थ्याना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवन उन्नत्ती अभियान- उमेद वा शासकीय अंडी उबवणी केंद्र, सघन कुक्कुट विकास 
गट, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय अथवा कुक्कुट पालन देण्याचा पूर्वानुभव असलेल्या 
सक्षम संस्था यांचेकडून कुक्कुट ग्रामस्तरावर ३ दिवस मुदतीचे आवश्‍यक निवासी 
कुक्कुट पालन प्रशिक्षण देण्यात यावे. याचा खर्च प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. १,५५०/- नुसार 
(प्रति दिन रु. Yoo /- x ३ दिवस + गावापासून तालुक्‍्यापर्यंत जाण्या- येण्यासाठी बसचे 
भाडे रु. ५०/-) एकूण रु. ७४.४० लक्ष इतका अपेक्षित आहे. 

व्यावसायिक इंटिग्रेटरव्दारे सदर कुक्कुट पक्ष्यांना ७ व्या आठवडयापासून ७२ आठवडे 
पूर्ण होईपर्यंत खाद्य पुरवठा करणे, उत्पादित अंडी बायबॅक करणे आणि लाभार्थ्यांना 
अंडयांच्य पेमेंट मधून खाद्याची रक्‍कम कापून घेणे या प्रकारे या योजनेची सांगड 
घालण्यात यावी. 

यासाठी जिल्हा स्तरावर इच्छापत्र मागवून व्यावसायिक इंटिग्रेटरची निवड करण्यात 
यावी. 

सदर इंटिग्रेटरने स्वत: किंवा अन्य संस्थेच्या माध्यमातून आवश्‍यकतेनुसार मध्यवर्ती 
ठिकाणी pape खाद्य तयार करण्यासाठी खाद्य निर्मिती युनिट उभारावे. या युनिटची 
क्षमता किमान ४० मे.टन प्रति दिन असावी. 

तालुका येथे सघन कुक्कुट विकास गट या योजनेंतर्गत कार्यान्वीत झालेल्या हेंचरीजशी 
सदर योजनेची सांगड घाळून १ दिवसीय कुक्कुट पिले तेथून उपलब्ध करुन घेण्यात 
यावीत. त्याचप्रमाणे शासकीय आणि खाजगी हेंचरीजमधून देखील पिले उपलब्ध करुन 
घ्यावीत. 

इंटिग्रेटरने या योजनेमध्ये उत्पादित होणारी अंडी हॅपी हेन एग्ज ऑरगॅनिक एग्ज म्हणून 
ब्रँड प्रस्थापित करुन विदेशात किंवा प्रस्थापित मोठया बाजारांमध्ये विक्रि करावीत. 


महिला समुह गटातील लाभार्थींची निवड संबंधित समुह गटानेच करावी. ज्या महिलांना कुक्कुट पिले दिली 
जातील त्यांनी pape पालन प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील. ज्यांनी आधी कोंबडया पाळल्या आहेत, अशा 
महिलांना प्राधान्य द्यावे. लाभार्थी महिलेकडे १०० पिले संगोपन करण्यासाठी आवश्‍यक जागा उपलब्ध असावी. 
तसेच सुरुवातीस दीड महिने कालावधीत मर्यादित जागेत परस कुक्कुटपालन करण्यासाठी घराभोवती किमान yoo 
ते ७५० चौ.फूट मोकळी जागा उपलब्ध असावी. 


या अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित २५ 
टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज / लाभार्थी हिस्सा तर, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 
९० टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित १० टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज / लाभार्थी हिस्सा राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.८८/पदुम-४ 


उपरोक्त तिनही योजना चांदा ते बांदा विकास योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी उपलब्ध होणा-या 
निधीच्या अधिन राहून राबविण्यात याव्यात. 


उपरोक्त योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांनी त्याच्या स्तरावरुन सविस्तर मार्गदर्शक 
सूचना सर्व संबंधितांना निर्गमित कराव्यात. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०१९०११८१११४२९२३०१ असा आहे. सदर शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने त तवा 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Nn O O ou=Agriculture and ADF Department, 
postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa02 
40463e4aafddad13de6891 8dc20bad8e6, 
er=12ee608849bdb8 12849b6c88 
U mM a | 78f95607059b530ff7 17c8e39c09d06b394e02 
b, cn=Anoop Kumar 


Pp 
Date: 2019.01.18 11:20:31 +05'30' 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 
४. जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, 
गोखलेनगर, पुणे. 

९. प्रादेशिक सहआयुक्त पश्युसंवर्धन कोकण विभाग गोरेगाव, मुंबई ६५. 

qo, जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त सिंधुदूर्ग 

११. जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग 

१३. अवर सचिव, पदुम-३,कक्ष अधिकारी पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवड नस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


